सन 2020-29 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक 
योजनेंतर्गत मंजूर निधीतून शासकीय दंत 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस 
यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : यंत्रख-२०२१ /प्र.क्र.१४६/ प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १७ मे, २०२१ 
वाचा : १ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक 
३०.०३.२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/म/ 
शुद्धीपत्रक / शादंमवरु,नागपूर / जिवायो / यंसाख / २०-२१ / ७१०६ / २०२१, 
दिनांक १२.०४.२०२१ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस शासनाच्या समक्रमांकाच्या 
दिनांक ३०.०३.२०२१ च्या प्रशासकीय मान्यता आदेशातीळ “ अ.क्र.१० वरील (यंत्राचे नाव- 
आर.व्ही.जी.सेन्सर) एकूण यंत्राची किंमत रुपये ४८,०००/- ” असे नमुद करण्यात आलेले आहे. 
या ऐवजी “ अ.क्र.१० वरील (यंत्राचे नाव-आर.व्ही.जी.सेन्सर) एकूण यंत्राची किंमत रुपये 
४,८०,०००/- ” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०५१७१२३३५७९२१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
A R U N DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2,5,.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7b2 

244d66593f50dd7 13da83860912503, 

postalCode=400032, 
MURLIDHARR ४०५४... 

serial I Number=30df743755280cf26ce97ec0978235F 

63f80f0bc4317 1 29bf381 eb48778f2e3d, ou=NA, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2021.05.17 15:49:42 +05'30' 


अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि.., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

६. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


